*लँग्वेजथेक'तर्फे 'गो ग्रीन” हा विषय मांडण्यात येत आहे. 'गो ग्रीन'चा 
थोडक्यात अर्थ म्हणजे ऊर्जा वाचवा, खर्च कमी करा आणि अधिक 
पर्यावरणास अनुकूल व्हा. प्राचीन काळापासून 'गो ग्रीन' संकल्पना त्या 
त्या काळात महत्त्वाची असल्याचे सांगितले गेले आहे. नैसर्गिकरित्या 
पराप्त होणाऱ्या पाण्याचा योग्य प्रकारे साठवण आणि त्याचा योग्य 


प्रकारे वापर ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 
केलेल्या जलव्यवस्थापनाद्वारे आजही पाहायला मिळतात... 


जला यापर कमी करण्याचा एक सोगा मार्ग मणजे गैसगिक 
प्रकाशाचा वापर जास्त प्रमाणात करणे. आवश्यक असेल 
तेव्हाच विजेचा वापर करा. तुम्ही जेव्हा आपल्या खोली बाहेर 


ऊ 


'पडताल तेव्हा दिवे बंद करणे, जर बाहेर सूर्यप्रकाश असेल तर घराच्या खिडक्या 
उघडया करून नैसर्गिक प्रकाशाचा पुरेपूर फायदा घेणे. 


तुम्हाला जे शक्य आहे ते रिसायकल करा 9 

आपल्याला जेवढे शक्य असेल तेव्हा एखाद्या गोष्टीचा वापर हा पुरेपूर 
केल्याची खात्री कर. उदा. कागदाचा पुनर्वापर करा तुम्ही कागदाच्या दोन्ही बाजूंचा 
वापर होऊ शकता का याचा विचार करा. तुम्ही जितके जास्त ऑनलाइन साधनांचा 
वापर कराल तितकी तुम्हाला कागदाचो गरज कमी होण्यास मदत होईल. तुम्हाला 
काही मजकूर लिहायचा असल्यास तो तूमच्या मोबाईल अथवा तुमच्या कॉम्पुटर 
वर सेव्ह करू शकता का याचा विचार करा. 

पाण्याचा वापर 

आताच्या काळातील सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपल्याला आवश्यक तेवढेच 
पाणी वापरा, पाणो हे जीवन हे आपण सगळेच ऐकतच येत आहोत, सर्व सजीव 
सृष्टीला पाण्याची फार आवश्यकता आहे. हे अमूल्य आहे. पाणी वाचवणे ही 
काळाची गरज आहे. जेवढे पाणी वाचवणे शक्‍य आहे तेवढे पाणो वाचवण्याचा 
साठवण्याचा विचार करा. 'गो ग्रीन' हा विषय जरी आत्ताच्या पिढीला नवीन 
वाटत असला तरी हा विषय जेवढा आपण नवीन समजतो तेवढा नवीन नाहीये ये 
आपल्याला पुढील लेखात पाहता येईल. 

त्यासाठी आपण थोडे इतिहासामध्ये जाऊ. आपल्या सवांचे आराध्य दैवत 
असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास आपल्याला सर्वानाच माहीत 
असेल. त्यांचे पराक्रम, त्यांचे शौर्य, त्यांची युद्धनती या गोष्टी सगळ्यांनाच माहीत 
आहेत. पण सर्वात महत्वाचो गोट म्हणजे त्याची नियोजनपद्धतो हे जाणून घेणे हे 
आजच्या काळात देखोल सवांत उपयुक्त ठरते. छत्रपती शिवाजी महाराजांना अनेक 
स्वामिनिष्ठ जीवाला जीव देणारे मावळ्यांचे सहकार्य लाभले, तसेच भौगोलिक 
आणि प्रादेशिक घटकांचेही सहकार्य मिळाले व त्याचा योग्य वापर त्यांनी स्वराज्य 
वाढीसाठी व ते नियमित टिकण्यासाठी या घटकांचा उपयोग करून घेतला. 

या सवांमध्येच जलव्यवस्थापनाला शिवाजी महाराजांनी प्रथम प्राधान्य दिलेले 
दिसते. महाराष्ट्राच्या डोंगरमाध्यावर अनेक गडकिल्ले मोठ्या हिमतीने आणि 
दिमाखात आजही उभे आहेत. त्यातील काही किल्ले हे खूप आधी पासून उभे 


आहेत सातवाहन, शिलाहार, यादवकालीन तर काहो शिवकालोन आहेत. छत्रपती 
शिवाजो महारजांोदु्गवाधणी करताना त्यांनी प्रथम प्राधान्य पिण्याच्या पाण्याला 
दिलं. रामचंद्र पंत अमात्य यांनी लिहिलेल्या आज्ञापत्रातील दुर्गप्रकरणामधील 
गडाची राखण या विषयासंबंधी लिहिले आहे. त्यात ते म्हणतात, 'तसेच गडावर 
आधी उदक पाहून किल्ला बंधवा, ज्या ठिकाणी पाणी नाहो त्या ठिकाणी गडाची 
आवश्यक वांधणो असेल तर आधी खडक फोडून त्या ठिकाणी तळी, पाण्याचे 
मोठं मोठे टाके बांधावे जेणेकरून पर्जन्यकाळापयंत संपूर्ण गडास पाणी पुरेल. 
गडावर जिवंत पाण्याचे झरे असतील ते शोधावे त्याचा वापर करावा. त्या झऱ्यांचा 
वापर करून तळ बांधाबो त्या तळ्यातील गाळ वेळ्ये वेळी उपसून पाणी स्वच्छ 
राहील याची काळजी घ्यावी. जसे तसे पाणीही पुरते म्हणून तितक्‍यावरच निश्चिती 
न राहता इतर ठिकाणी देखील पर्यायी तळी किंवा टाके बांधून काढावे जर पाण्याचे 
झरे हल्ला मुळे किंवा इतर कारणाने बंद झाले तर पर्यायी तळ्या टाक्यांचा वापर 
केला जाऊ शकतो. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जलव्यवस्थापनाचा आणि दुरदृष्टी चा 
अभ्यास करायचा असल्यास स्वराज्याची राजघानी असलेला रायगड जरूर 
बघावा, रायगडावरील डोंगराच्या पोटात खोदलेली विविध प्रकारची टाकी, तळी 
पाहिल्यावर लक्षत येते की रायगड हा खरंच प्राचीन गड असुन त्याला खरोखरच 
प्राचीन इतिहास लाभला आहे. 

अशांत पूर्वो त्याचे नाव रायरो होते. शिलाहार राजापासून ते अगदी छत्रपती 
शिवाजी महागाजांपयंत अनेक राजवटो रायरी किल्ल्यावर नांदल्या आहेत. 
जावळोच्या चंद्रराव मोऱयांचा पाडाव केल्यावर रायरी ६ एप्रिल १६५६ साली वेढा 
घालून जिंकला आणि स्वराज्यात दाखल झाला, 

रायगडावर खडकात खोदलेली जवळ जवळ २६ टाकी आहेत, काही टाक्यांची 
रचना स्नानगृहे आणि शौचकूप यांसाठी केली आहे. छत्रपतोंच्या वाड्याच्या 
दक्षिणेस आणि तटबंदीच्या विरूद्ध दिशेला- उत्तरेला एक द्वार आहे. त्या दवाराला 
लागून सुमारे सात फूट सद, चौदा फूट लांब आणि पाच फूट खोल असा चिरेबंदी 
हौद आहं. 

शिवकालात टाक्यांशिवाय मोठ-मोठे तलावही खोदले जात. कारण त्याकाळी 
प्रत्येक गडावर कमीत कमी ५०० ते जास्तीत जास्त २००० लोकांची शिबंदी असे. 
या सवं लोकांना वर्षभर पुरेल इतके पाणी गडावर असणे गरजेचे ठरे. विशेषतः शत्र 
सैन्याने एखाद्या गडास वेढा टाकला तर तो वेदा सहा महिने वर्षभर चालण्याची 
शक्यता असे. (नाशिकजवळील रामशेज या किल्ल्याला मोगलांनी टाकलेला वेदा 


ह वर्षे चालला) अशा परिस्थितीत धान्य, तोफेची दारू रातोरात आणणे विविध किल्ल्यांवरील पाण्याचे साठवण 
शक्य होई; पण पाणी बाहेरून आणणे शक्य होत नसे. म्हणून शिवरायांनी मोठमोठ्या 'फोटोद्वारे 
किल्ल्यांवर काळ्या कातळात तलाव खोदले. अते तलव हे आबा मोठ्या काही फोटो पाहुयात.... 
प्रमाणे खोदले जात. त्याच्या फकत पुढच्या बाजूला दगडो भिंत बांधली जात असे. 
या भिंतीच्या डाव्या अंगाला पावसाळ्यात जास्तीचे झालेले पाणी वाहन नेण्यासाठी 
सांडवा काढला तलावाच्या वरच्या बाजूने येणारे ओढे-नाले यांचे 
पाणी मुद्दाम तलावात बळवून सोडले जाई. या मोठ्या तलावांचा दुसरा फायदा 
बुरूज बांधण्याच्या कामी 


तलाव बाजूने आणखो खोदन तो दगड बांधकामासाठी वापरण्यात 
वरून आपल्याला एखाद्या गोष्टीचे रिसायकलीन करणे हे दिसून येते. 

प्र. के घाणेकर यांनी लिहिले आहे, की गडकिल्ल्यांवर टाक्यांचा रचना 
अभ्यासपूर्वक केलेली असते. महाराष्ट्राच्या भूरचनेमध्ये जलसमृद आणि 
जलाभेद्य अशा दोन प्रकारचे खडक आढळतात, ते दोन थर सरळ तुटलेले कडे 
आणि तिरकस उताराचे भाग असे ओळखता येतात. जलाभेद्य वरील 
भागात आणि जलसमृद् भागाच्या तळाशो टाकी खोदले तर त्यात पुरेसे पाणो बराच 
काळ उपल्ब्ध होते ते पाणो त्या खडकातून पाझरत येत असल्यामुळे जमिनोतील 


क्षार त्यात विरघळतात. सूर्यप्रकाशाचा संपर्क कमी असल्याने ते थंडगार व चविष्ट 
असते. 
गडावर पाणी मुबलक केलेला शिवरायांना 


खपत नसे. गोड्या पाण्याचा योग्य तो व योग्य त्या ठिकाणी वापर करावा असे 
त्यांचे मत असे. सिंधुदुर्गचे बांधकाम चालू असतान शिवराय आण्याच्या कैदेत 
अडकून पडले, तेथून त्यांनी सिंधुदुर्गचे बांधकाम करणाऱया हिरोजी इंदुलकरांना पत्र 
त्यात ते म्हणतात- * आमचे लक्ष सिंधुदुर्गी स्थिरावले असे हे बरे जाणणे. 
अवघे काम चखोट करणे... गोडे पाणी हाताशी बहुत. पाण्याच्या ठावापाशी टाक्या 
बांधोन त्यात वाळू साठविणे. गोड्या पाण्यामध्ये चार दोनदा भिजू देणे. खारटाण 
घुतले जाईल, ती धुतलेली वाळू वापरणे.” वरील पत्र वाचले की शिवरायांचे गड 


तळघरातील टाक्या, तळे. 
तलावातले पाणी पायथ्याच्या गावाल्मा सायफन पद्धतोने पुरविले जाते. उदा. 
राजमाची किल्ल्यावरून पायध्याच्या उदेवाडोला, विसापूर किल्ल्यावरून 
पायथ्याच्या गावाला पाणी पुरविले जाते. आजुबाजुची गावे दुष्काळाने होरपळत 
असताना शिवरायांच्या गडावरील पाण्याची टाकी व तलाव आजही भरलेले 
आहेत. या टाक्यातील खडकातून पाझरत पाणी येत असल्याने त्यात जमिनोतील 
क्षार मिसळलेले असतात. त्यामुळे ते चविष्ठ व थंडगार असते. एखादा किल्ला 


सिंहगडावरोल देवटाकयाचे रुचकर पाणो पिण्यासाठी शेकडो दुगप्रेमी या गडावर 
जात येत असतात. 
थोडक्यात काय तर नैसर्गिक रित्या प्राप्त होणार्‍या पाण्याचा योग्य प्रकारे 


दोन्ही गोष्टो आपल्याला महाराजांनी 
पाहायला मिळतात त्यामुळे गो ग्रीन चा योग्य 
आपल्याला महाराज्यांच्या कार्यात पाहायला मिळतो. 


अर्थतो काय हे 


